सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता 
महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पास 
(MACP) रु.७७७०.०० लाख इतक्या रकमेचा 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बासप्र-०४१८ /प्र.क्र.६५/२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ मे, २०१८ 


१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः बासप्र-२००८/प्र.क्र.४५/२१-स, 
दिनांक ०९.०५.२०११ 

२) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प यांचे पत्र क्र.एमएसीपी/ पीसीयु/ 
लेखा/अनुदान मागणी/३२४/१८-१९, दि.०२.०४.२०१८ 

३) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प यांचे पत्र क्र.एमएसीपी/पीसीयु/ 
ळेखा/कोषागारातील आहरण/३३०/१८-१९, दि.०५.०४.२०१८ 


४) महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पाचे पत्र क्र.एमएसीपी/पीसीयु/लेखा/अनुदान मागणी/ 
४६४/१८-१९, दि.२१.०५.२०१८ 


५) शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक ०२.०४.२०१८ 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग क्रमांकः संकिर्ण-२०१८/(प्र.क्र.१३/२०१८)/ 
१७-स, दिनांक ०४ एप्रिळ, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यामध्ये महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प (MACP) 


राबविण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पास उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता प्रदान 
करण्यात AGA आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०१८- 
१९ या आर्थिक वर्षाकरीता प्रकल्पांतर्गत विविध समाविष्ट घटकांचा खर्च भागविण्यासाठी महाराष्ट्र 
स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पास (MACP) रु.७७७०.०० लाख इतक्या रकमेचा निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

सन २०१८-१९ करीता जागतिक बॅँक सहाय्यीत महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पांतर्गत 
(MACP) सहभागी असणाऱ्या खालील नमूद यंत्रणांना राज्य हिकऱ्याखाली रु.११२०.०० लाख व बाहय 
हिळ्याखाळी रु.६६५०.०० लाख असे एकूण रु.७७७०.०० लाख (रुपये सत्याहत्तर कोटी सत्तर लाख 
फक्‍त) इतक्या रक्कमेचा निधी मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक- बासप्र-०४१८/ प्र.क्र.६५/२१ स दिनांक २८ मे, २०१८ 


२. सदर खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ च्या मंजूर असलेल्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा- 


अ.क्र. लेखाशिर्ष मंजूर निधी 
(रुपये लाखात) 
| मागणी क्र.व्ही-२ ११२०.०० 
मुख्य लेखाशिर्ष २४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम (रुपये अकरा कोटी 
(१९९), इतर अशासकीय संस्थांना सहाय्य वीस लाख फक्त) 
(09) बाहय सहाय्यित प्रकल्प 
(०१)(०१) जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास 
प्रकल्प 
(राज्य हिस्सा)(कार्यक्रम) (२४३५ ००१७) 
32, अंशदाने 
२ | मागणी क्र.व्ही-२ ६६५०.०० 
मुख्य लेखाशिर्ष २४३५-इतर कृषिविषयक कार्यक्रम (रुपये सहासष्ट कोटी 
(१९९), इतर अशासकीय संस्थांना अर्थसहाय्य पन्नास लाख फक्त) 
(०१) बाहय सहाय्यित प्रकल्प 
(०१)(०२) जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास 
प्रकल्प 
(बाहय हिस्सा)(कार्यक्रम) (२४३५ 002) 
३२, अंशदाने 
एकूण ७७७०.०० (रुपये 
सत्याहत्तर कोटी सत्तर 
लाख फक्त) 
३. उपरोक्त परिच्छेद क्र.२ येथे नमूद लेखाशिर्षाखाली चालू वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून 


मंजूर करण्यात आलेला रु. ७७७०.०० लाख इतक्या रक्कमेचा निधी (रुपये सत्याहत्तर कोटी सत्तर 
लाख फक्त) महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पांतर्गत सहभागी विभागांच्या संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणांना पुढील तक्त्यातील विगतवारीनुसार उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक- बासप्र-०४१८/ प्र.क्र.६५/२१ स दिनांक २८ मे, २०१८ 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र | विभागाचे | प्रकल्पांतर्गत सन | लेखाशिर्ष नियंत्रण आहरणव 
नाव अंमलबजावणी | २०१८-१९ अधिकारी संवितरण 
यंत्रणा करिता अधिकारी 
मंजूर निधी (क्ष) (यो 
1१ | २ ३ ee टत ६ =e 
(अ) | सहकार, । महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम | ४०९.०० | २४३५ श्री. का.गो. श्री. र.गं. WE 
पणन व कृषि विकास | (Rtas) ।००२६ वळवी कार्यासन 
Tart | प्रकल्प-प्रोजेक्ट उप सचिव अधिकारी, 
विभाग को-ऑर्डीनेशन (पणन), ( रोखझाखा) 
युनिट (पी.सी.यु., सहकार, पणन । सहकार, पणन व 
पुणे व वद्त्नोद्योग | वस्रोद्योग विभाग, 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मंत्रालय, मुंबई. 
एकूण (अ) ४०९.०० 
(3) | सहकार, ।१) प्रकल्प ११२०.०० | २४३५ श्री. का.गो. श्री. र. गं. Tg 
पणन व = | अंमलबजावणी कक्ष | tas) ।००१७ वळवी कार्यासन 
were | ( कृषि पणन), (राज्य उप सचिव अधिकारी, 
मजल महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम हिस्स) (पणन), (रोखझाखा) 
कृषि विकास सहकार, पणन | सहकार, पणन व 
प्रकल्प, पुणे (Plu - व वस्त्रोद्योग वस्त्रोद्योग विभाग, 
MSAMB) विभाग, मंत्रालय, मुंबई- 
2) महाराष्ट्र राज्य । १७००.०० | २४३५ मंत्रालय, मुंबई- | ३२ 
वखार महामंडळ, । (RTGS) । ००२६ 32 
पुणे 
एकूण (ब) | २८२०.०० 
सहकार, जिल्हा उपनिबंधक ८००.०० । २४३५ पणन संचालक, | संबंधीत जिल्ह्यांचे 
पणन व सहकारी संस्था (सर्व | (BDS) | ००२६ महाराष्ट्र राज्य, | जिल्हा उपनिबंधक 
(क) 'वस्रोद्योग जिल्हे) पुणे सहकारी संस्था / 
oe सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था 
(सर्व जिल्हे) 
एकूण (क) ८००.०० 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक- बासप्र-०४१८/ प्र.क्र.६५/२१ स दिनांक २८ मे, २०१८ 


अ.क्र । विभागाचे | प्रकल्पांतर्गत सन | लेखाशिर्ष नियंत्रण आहरण व 
नाव अंमलबजावणी =| २०१८-१९ अधिकारी संवितरण 
यंत्रणा करिता अधिकारी 
मंजूर निधी (क्ष) (यो 
aS 3 aa ६ —— 5 
१)आत्मा (सर्व ३४२६.०० | २४३५ 
(ड) | कृषी जिल्हे) (RTGS) | ००२६ 
सहाय्यक 
विभाग ।२) वनामती, नागपूर ५०.०० | २४३५ आयुक्त, कृषि | 
संचालक, लेखा- 
(RTGS) | ००२६ आयुक्तालय, aft 
१, कृषि 
3) प्रकल्प ३८.०० | २४३५ पुणे आयुक्तालय 
द य , पुणे 
अंमलबजावणी कक्ष (BDS) | ००२६ 
कृषि 
एकूण (ड) ३५१४.०० 
१) प्रकल्प ३३.५५ । २४३५ पशुसंवर्धन 
न ae आयुक्‍त लेखाधिकारी, 
पशुसंवर्धन | अंमलबजावणी (828) ।००२६ ou | 
(ई) पशुसंवर्धन 
विभाग कक्ष a 
aria आयुक्तालय, पुणे 
aA 
2) जिल्हा 923.84 | 2834 reer ware 
गा ल्हा उपायुक्‍त 
aa (BDS) | ००२६ पशुसंवर्धन (सर्व 
तग oF ( 
उपायुक्त (सर्व जिल्हे 
जिल्हे) . 
एकूण (ई) २२७.०० 
एकूण (अ) + (ब) + (क) + (डो-(ई) ७७७०.०० 


४. 


परिच्छेद क्र. 3 येथीळ तक्त्यातील “a” आणि “य” मधील रकान्यात दर्शविलेल्या 


अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाकरीता अनुक्रमे “नियंत्रण अधिकारी” व “आहरण व संवितरण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. उप सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना रु.३२२९.०० लाख (रुपये बत्तीस कोटी एकोणतीस लाख फक्त), पणन संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना ८००.०० लाख (रुपये आठ कोटी फक्त), आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
यांना ३५१४.०० लाख (रुपये पसतीस कोटी चौदा लाख फक्त) आणि आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांना रु. 
२२७.०० लाख (रुपये दोन कोटी सत्ताविस लाख फक्त) निधी थेट अर्थसंकल्पीय प्रणालीव्दारे उपलब्ध 


करुन देण्यात येत असून त्यांनी सदर निधी परि.क्र. ३ येथील तक्त्यामधील संबंधीत आहरण व 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक- बासप्र-०४१८/ प्र.क्र. ६५/२१स दिनांक २८ मे, २०१८ 
संवितरण अधिकाऱ्यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे वितरित करावयाचा आहे. आहरण व 


संवितरण अधिकाऱ्यांनी सदर निधी परि.क्र.3 मधील स्तंभ क्र.3 येथील यंत्रणांना 895 / RTGS 


सुविधेव्दारे अदा करावेत. 


५. या प्रकल्पाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी NEFT/ RTGS सुविधेद्वारे प्रकल्पाच्या 


बँक खात्यावर जमा करावयाचा असून त्याबाबतचा तपज्ील खालीलप्रमाणे आहे. 


Account Name 


Maharashtra Spardhaksham Krushi vikas Prakalpa - PCU, 
Pune 


Account No 31467641885 

Bank Name State Bank Of India 

Branch Market Yard, Pune 

Address Near Shivaji Putala, Market Yard Pune - 411037 
Branch Code 6117 

IFSC Code SBIN0006117 

MICR Code 411002011 


Account Name 


Maharashtra Spardhaksham Krushi vikas Prakalpa - PIU 
(MSAMB), Pune 


Account No (315161295921 516129521 

Bank Name State Bank Of India 

Branch Market Yard, Pune 

Address Near Shivaji Putala, Market Yard Pune - 411037 
Branch Code 6117 

IFSC Code SBIN0006117 

MICR Code 411002011 


Account Name 


Maharashtra Rajya Wakhar Mahamandal, Pune 


Account No 31624278990 

Bank Name State Bank Of India 

Branch Market Yard, Pune 

Address Near Shivaji Putala, Market Yard Pune - 411037 
Branch Code 6117 

IFSC Code SBIN0006117 

MICR Code 411002011 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक- बासप्र-०४१८/ प्र.क्र. ६५/२१ स दिनांक २८ मे, २०१८ 
६. महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या संदर्भाकित प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 


अंमलबजावणी यंत्रणांनी प्रकल्पांतर्गत कामांकरीता मंजूर निधीच्या मर्यादेतच विनियोग करावा. तसेच 
प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प यांनी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सदर 
प्रकल्पांतर्गत होणाऱ्या खर्चाची माहिती दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर 
करावी. 


७. या शासन निर्णयान्वये मंजूर निधीचा विनियोग प्रकल्पांतर्गत मंजूर घटकांच्या/उप-घटकांच्याच 
(Components/Sub-components) अंमलबजावणीकरीता तसेच मंजूर खर्च मर्यादेमध्येच 
प्रकल्पांतर्गत विहित पध्दतीनेच करण्यात येत असल्याबाबतची खात्री सर्व नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी 
करावी आणि यासंदर्भातील अनुपालन अहवाल व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रकल्प संचालक, 
महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प यांना सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे 
प्रकल्प संचालकांनी त्रैमासिक निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UFR) जागतिक बँकेस विहित 
कालावधीत सादर करुन सदर रकमेची प्रतिपूर्ती मिळविण्याकरीता वेळोवेळी पाठपुरावा करावा. 


८. प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प यांनी प्रकल्पामध्ये सहभागी 
असलेल्या सर्व विभागांच्या यंत्रणांमार्फत होणारा खर्च प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट घटकांवर तसेच मंजूर 
खर्च मर्यादेमध्ये प्रकल्पांतर्गत विहित पध्दतीनेच खर्च होत असल्याबाबत खात्री करावी. त्याचप्रमाणे 
संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी तसेच प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प यांनी 
प्रकल्पांतर्गत मंजूर घटकांच्या/  उप-घटकांच्याच (Components/Sub-components) 
अंमलबजावणीमध्ये राज्य शासन, जागतिक बॅक व लाभार्थ्यांच्या खर्चाच्या विहित वाटयाचे काटेकोर 
पालन होईल याची खबरदारी घ्यावी. 


९. शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रकल्प संचालक (MACP), पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांनी आवश्‍यक त्या मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित कराव्यात. 


१०. वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार खालील बाबी नमुद 
करण्यात येत आहेत : 
१) वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये एकूण वार्षिक तरतूदीच्या 
७० टक्के मर्यादेत निधी वितरणाचे अधिकार विभागास आहेत. 
२) मंजूर निधी रु. १११००.०० लाख. 
३) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिळेल्या अनुदानापैकी ७५% व त्यापेक्षा अधिक निधी खर्च झालेला 
आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक- बासप्र-०४१८/ प्र.क्र.६५/२१ स दिनांक २८ मे, २०१८ 


४) ज्या लेखाशिर्षाखाली अनुदान वितरित करण्यात येत आहे त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्‍कम समायोजित करण्याबाबत दक्षता घेतलेली आहे. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे, ही बाब लागू नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा SHE आदेशात असेल. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्ययावत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या क्र. भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग, दिनांक 30.90.2094 च्या शासन SATA करावी, 
ही बाब लागू नाही. (जागतीक बँकेच्या खरेदीविषयक प्रक्रियेबाबतचे धोरण लागू आहे 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करण्यात येईल. 


११. वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील मुद्दा 
क्रमांक ८ मधील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. परिशिष्टातील अन्य मुद्दे 
सदर प्रकरणी लागू होत नाहीत. 
१२. सदर झासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने व नियोजन विभागाचे अनौसं क्र. 
११/१४३१ दि २८.०४.२०१८ व वित्त विभागाच्या अनौसं २३९/२०१८/व्यय-२, अनौसं.१४३/अर्थ-१३ 
दिनांक २२.०५.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०५२८१५५१३३५००२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


2.5.4,.20=33a892413bd2c105002f2acc67792c593 1afb4 


Jayant 
2987d31b0deb6c0181d1% 
Baliram 3101100 दय 


Date: 2018.05.28 15:51:26 +05'30 


(जयंत भोईर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Av AD -O 


) मा.मंत्री (कृषि/ पणन/पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री (कृषि/पणन/पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (कृषि व पणन/ पशुसंवर्धन/वित्त/नियेजन), मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांक- बासप्र-०४१८/ प्र.क्र. ६५/२१स दिनांक RC मे, २०१८ 
४ & आयुक्त NY), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
) आयुक्त (पशुसंवर्धन), WMATA आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 
(9) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प, पुणे 
) महासंचालक, वनामती, धरमपेठ, नागपूर 
) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 
) विभागीय कृषि wears, gr 
) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था,(सर्व) 
) उप-आयुक्त, पशुसंवर्धन, (सवी 
१४) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी 
) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (१७-स/रोखशाखा/२२-स),स.प.व व. विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 
)  निवडनस्ती (२१-सो). 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


